राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मंजूर 
निधीतून राज्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये 
शासनाच्या मालकीच्या yo ठिकाणी CT 
Scan Services तसेच MRI Services 
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी 
प्राधिकरणामार्फत विहित निविदा प्रक्रिया 
राबवून बाह्य सेवा पुरवठादारामार्फत उपलब्ध 
करुन घेण्याकरीता सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१०/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास ळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल ल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १२ सप्टेंबर २०२३. 


वाचा :- 
१. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये) यांचे पत्र क्र.राआसो/आयपीएचएस/ MRI 
SCAN /५९००७-११/२०२३, दिनांक २८.०७.२०२३. 
२. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१०/आरोग्य-७, 
दिनांक १०.०५.२०२२ 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक 90.04.2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


राज्यातील निवडक आरोग्य संस्थांमध्ये CT Scan Services (३२ रुग्णालये) आणि MRI Services 


(२२ रुग्णालये) बाह्य सेवा पुरवठादारामार्फत उपलब्ध करुन देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


आली होती. त्यानुसार निविदा प्रक्रियेची कार्यवाही सुरु आहे. आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र. १ येथील 


२८.०७.२०२३ रोजीच्या प्रस्तावानुसार शासनाच्या मालकीच्या १७ ठिकाणी MRI Scan सेवा आणि 


CT Scan Services पुरवठादारामार्फत घेण्याकरिता ई-निविदा करण्याकरिता सुधारीत प्रशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१०/आरोग्य -७ 


मान्यता व प्रकल्पाचा कालावधी १० वर्ष करण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 


त्यानुषंगाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून राज्यातील आरोग्य 


संस्थांमध्ये Free Radiological Services अंतर्गत १७ ठिकाणी CT Scan Services व MRI 


Services बाह्य सेवा पुरवठादाराकडून उपलब्ध करुन घेण्याकरीता महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी 


प्राधिकरणामार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
दिनांक १०.०५.२०२२ च्या शासन निर्णयातील प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या व 


निविदा प्रक्रियेअंती सेवा उपलब्ध न झालेल्या १७ ठिकाणी MRI Scan Services व CT Scan 


Services ची सेवा महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत विहित निविदा प्रक्रिया राबवून 


बाहय यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यासाठी खालील अटींच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अटीव शर्ती :- 


(१ सीटी स्कॅन व एमआरआय सेवा प्राप्त करुन घेण्यासाठी बाह्य संस्थेची निवड निविदा 
प्रक्रियाद्वारे करण्यात यावी. या अंतर्गत आरोग्य संस्थामार्फत जागा उपलब्ध करुन (सेवा कालावधी 
पुरतीच) देण्यात येणार असून नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या बाह्यसेवा पुरवठादाराने संबंधित आरोग्य 
संस्थांमध्ये सीटी स्कॅन व एमआरआय Fas बसविणे, मशीनमधून घेण्यात येणाऱया छायाचित्रांचे 
विश्ळेषण व निदान (Interpretation and Diagnosis) करुन अहवाल तयार करणे, मनुष्यबळ 
(Technician and Radiologist) उपलब्ध करुन देणे, चाचणी करण्यात आलेल्या रुग्णांचा 
अहवाल त्याच दिवशी वैद्यकीय दृष्टया साधारण/ नियमित निकषाबाबत असल्यास सदरचा 
अहवाल त्वरीत देणे व गुंतागुंतीचे विश्लेषण अभिप्रेत असल्यास किमान ६ तासांच्या आत 
रुग्णालयास उपलब्ध करुन देणे, प्रकल्पाच्या नियंत्रणासाठी ऑनलाईन सॉफ्टवेअर (Dash board) 
उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक राहील. तसेच Bad सेवा पुरवठादाराकडून पुढील १० वर्षाकरीता 
निविदा दस्तऐवजातील अटी व शर्तीनुसार करार करणे अपेक्षित राहील. तद्नंतर तृतीय पक्षाकार 
मुल्यांकन अहवाल (Third Party Evaluation Report) समाधानकारक असल्यास त्यास पुढे ३ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१०/आरोग्य -७ 


वर्षापर्यंत मुदतवाढ देता येईल. तसेच एकाही रुग्णांच्या बाबत अतिरिक्‍त शुल्क आकारल्याबाबत 
तक्रार आल्यास संबंधिताचा करार रद्द करण्यात येईल, या अटीचा निविदा दस्तऐवजात समावेश 
करण्यात यावा. 


(२) सदर प्रस्तावानुसार शासनाच्या मालकीच्या १७ ठिकाणी CT Scan Services तसेच MRI 
Scan Services करीता बाह्य यंत्रणेद्वारे सेवा पुरवठादाराची निवड करण्याकरीता ठिकाणांची यादी 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ (Annexure- A,) प्रमाणे राहील. आवश्यकतेनुसार यामध्ये वाढ 
अथवा कमी करता येईल. 


(3) सदर CT स्कॅन व MAI Services अंतर्गत बाह्य संस्था नियुक्‍त करण्याच्या बाबीची 
आवश्यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींसाठी 
निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


(3) CT Scan Services व MRI Services मशीनचे विनिर्देश विनिर्देश गरजेनुसार व 
अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा 
(Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या 
विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) हे कोणत्याही 
विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार HSS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची 
जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. 


(५ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


त्याचप्रमाणे, सदर सर्विसेस बाह्य यंत्रणेकडून घेण्याकरीता वित्त विभाग, शासन निर्णय 
दिनांक ०२.०२.२०१३, दिनांक ०२.१२.२०१३, दिनांक ०२.०८.२०१६ व दिनांक २७.०४.२०२२ 
मधील तरतुदीचे व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय व मार्गदर्शक सूचना यांची 
पूर्तता होईल, याचीही खात्री करण्यात यावी. 


(६ सदर प्रस्तावामध्ये शासनाच्या मालकीच्या १७ ठिकाणी CT Scan Services आणि MRI 
Scan Services देणेबाबतचा अंतर्भाव असेल. 


(७ CT Scan Services व MRI Services मशीनचे सविर्सेसकरीता बाह्यसेवा पुरवठादाराची 
निवड करतानांच्या निविदा दस्तऐवजात समाविष्ट करावयाच्या कामाचा गोषवारा व सेवेच्या अटी व 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१०/आरोग्य -७ 


शर्तीबाबतचे निकष व कार्यपध्दती आयुक्‍ताळलयाकडील अस्तित्वात असलेल्या निविदा दस्तऐवज 
छाननी समितीमार्फत अंतिम करुनच निविदा विषयक पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


(८) या बाबीकरीता येणारा खर्च प्राप्त राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२३-२४ व 
त्यापुढील वर्षी सादर करावयाच्या पी.आय.पी. मध्ये याचा अंतर्भाव करण्यात यावा व केंद्र 
शासनाकडून मंजूर झालेल्या निधीच्या मर्यादेतच यावरील खर्च करण्यात यावा. सदरची बाब 
प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. याबाबतची संपूर्ण 
जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखांची राहील. 


(९)तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe Sad! (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(१०) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


(११) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


(१२) सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ ची 
अंमलबजावणी दिनांक १०, मे २०२३ पासुन सुरु झालेली असल्याने प्रस्तुत खरेदी महाराष्ट्र 
वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 


०४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १२ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा 
अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा 
संचाळनालय, मुंबई, सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व 
कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


०५. सदर सेवा बाह्य यंत्रणेकडून घेण्याकरीता वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक 
०२.०२.२०१३, दिनांक ०२.१२.२०१३, दिनांक ०२.०८.२०१६ व दिनांक २७.०४.२०२२ मधील 
तरतुदीचे व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय व मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने 
सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१०/आरोग्य -७ 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८३११७५२५४८७१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b5 12f7ff8b758d60a4598c24a36386a480 


5881cbcea84410a43526338ca5896f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=92FCD41179A2BA99BFFA75CBEO 
C€90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA631 


KUDALE 1 
(राजेंद्र वि. कुडले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


AYA, SRY सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक,मुंबई, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 

संचालक (वित्त व लेखा ),राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई, 

अतिरिक्त संचाळक,राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय,पुणे, 

सर्व सहसंचालक ( आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 

उपसंचालक, सर्व मंडळ कार्यालये, 

सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

निवड नस्ती (कार्यासन-आरोग्य-७. 


Cc “७ A LO 


o~ 
wae 
व 


eo (२ GS & 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१०/आरोग्य -७ 


Annexure-A 


SCHEDULE OF REQUIREMENT 
Operationalization of MRI Scan (1.5 Tesla) Service in PPP mode 


Sr. No. Name of Name of Name of Number of Need to 
Circle District MRI Center MRI operate Govt. 
Machines Owned CT 
Scan machine. 
i. Nashik Nashik GH Malegaon 1 1 
2 Dhule DH Dhule 1 1 
3 Nandurbar DH Nandurbar 1 1 
4 Ahmednagar | DH 1 1 
Ahmednagar 
5 Aurangabad | Aurangabad | DH Aurangabad 1 । 
za Jalna DH Jalna 1 1 
7 Parbhani DH Parbhani 1 1 
॥ ८ 89. | Hingoli DH Hingoli 1 1 
| 9 | Latur Beed DH Beed 1 1 
10 Osmanabad | DH Osmanabad 1 1 
11 Nanded DH Nanded 1 1 
12 Nagpur Wardha DH Wardha 1 1 
13 Bhandara DH Bhandara 1 1 
14 Gadchiroli DH Gadchiroli 1 1 
15 Akola Washim DH Washim 1 1 
16 Amrawati DH Amrawati 1 1 
17 Buldhana DH Buldhana 1 1 
Total : 17 17 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


